राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी 
संलग्नित महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, 
स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, समूह विद्यापीठे, 
तंत्रनिकेतने व तत्सम शैक्षणिक संस्थांमधील 
नियमित वर्ग प्रत्यक्षरित्या सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक: न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.८६/भाग-१/विशि-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ एप्रिल, २०२२ 


वाचाः-(१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः-संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६/ 
विशि-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०२२. 
(२) आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे आदेश H.DMU/2020/ 
CR.82/DisM-4, दि. ३१ मार्च, 2022 


प्रस्तावनाः- 

कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयीन वर्ग 
ऑफलाईन पध्दतीने सुरु करण्यासंदर्भात संदर्भीय क्र.(१) येथील दि.२५ जानेवारी, २०२२ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या होत्या. यामध्ये “ज्यांनी कोव्हिड-१९ 
च्या लसीचे दोन्ही डोस घेतळे आहेत” अशा विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना विद्यापीठ/महाविद्यालयात 
प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल झालेल्या फौजदारी जनहित याचिका क्र. ०४/२०२२, श्री. सोहन आगाटे व 
इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन च्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अभिप्राय घेण्यात 
आले. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने, दि.२५/०१/२०२२ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकामधीलळ सदर अट वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणासमोर सादर करण्याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागास विनंती 
करण्यात आला असता, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने संदर्भीय क्र.(२) 
येथील दि.३१/०३/२०२२ च्या आदेशान्वये, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत 
कोव्हिड-१९ साठी लावण्यात आलेले सर्व प्रतिबंध मागे घेण्यात आले असून ते यापुढे लागू 
राहणार नाहीत, असे नमूद केळे आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अभिप्राय तसेच आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन 
विभागाचे दि.३१/०३/२०२२ रोजीचे आदेडा पाहता, संदर्भीय क्र.(१ येथील दि.२५/०१/२०२२ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अ.क्र.२) येथील “कोव्हिड लसीचे दोन डोस घेतलेल्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.८६/भाग-१/विशि-३ 


विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असल्या” बाबतची अट वगळण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रकः- 

संदर्भाधीन क्र.(१) येथील दि.२५ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील 
अ.क्र.(२ येथील खालील अट या परिपत्रकान्वये वगळण्यात येत आहेः- 
“(२) ज्यांनी कोव्हिड-१९ च्या लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, अशा विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींना 
विद्यापीठ व महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची परवानगी राहील. तथापि, लसीकरण 
(दोन्ही डोस) न झालेल्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात उपस्थित राहता येणार 
नाही, त्यांना ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.” 


2. सदर ARMA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०४०६११५९०५४१०८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


PRAVINKUMAR 
GULABRAO PAWAR = 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
१२. कुलगुरु, सर्व अभिमत विद्यापीठे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.८६/भाग-१/विशि-३ 


१३. कुलगुरु, सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे 

१४. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 
१५. कुलगुरु, कवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, नागपूर 

१६. कुलगुरु, WIA चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 

१७. सर्व महानगरपालिका आयुक्त 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी 

१९.संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, पुणे 

२०.संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 

२१.संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 

२२.निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


